मा.सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल विशेष 
अनुमती याचिका डायरी क्र.९४१४/२०२१ 
(क्र.३००२/२०२१) या प्रकरणी अँड.श्री.अक्षय 
शिंदे, यांना अदा करावयाच्या फीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र २०२१/प्र. क्र.१८७/पोल-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९.०३.२०२२ 


संदर्भ : १) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि.२९.०७.२०१५. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि.१६.०६.२०१७. 


शासन निर्णय :- 
मा.उच्च न्यायाळय,मुंबई खंडपीठाने जनहित याचिका क्र.०६/२०२१ व त्यामध्ये अंतरिम अर्ज 


स्टॅम्प क्र.६३५६/२०२१,रिट याचिका क्र. १५४१/२०२१,जनहित याचिका स्टॅम्प क्र.६०७२/२०२१ व 


जनहित याचिका स्टॅम्प क्र.६१६६/२०२१ मध्ये एकत्रितरित्या दि.०५.०४.२०२१ रोजी दिलेल्या 


आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत मा.सर्वोच्च न्यायालय येथे विशोष अनुमती याचिका डायरी 


क्र.९४१४/२०२१ (क्र.३००२/२०२१दाखलळ करण्यात आळी होती, सदर याचिकेमध्ये राज्य 


शासनाच्यावतीने अँड श्री.अभिषेक मनु सिंघवी व अँंड.श्री. अक्षय शिंदे यांची नियुक्‍ती करण्यात आली 


होती व त्यांनी याप्रकरणी कामकाज पाहिले होते , अँड श्री.अभिषेक मनु सिंघवी व अँड.श्री. अक्षय शिंदे 


यांच्या नियुक्‍्तीस विधी व न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे. सदर याचिकेच्या कामकाजाच्या 


अनुषंगाने अँड श्री.अक्षय शिंदे यांना खाळील दराप्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे- 


१) प्रतिदिन सुनावणी फी व आऊटस्टेशन फी - ७५,०००/- 


२) ड्राफ्टिंग फी (ठोक रक्‍कम) - ५०,०००/- 
3) विचारविनिमय फी - 24,000/- 
(प्रति बेठकीकरिता) 


२. यासाठी येणारा खर्च गृह विभागाच्या “ मागणी क्र.बी-१,२०५५ पोलीस-(००) १०९,जिल्हा 


पोलीस(००)(०१) जिल्हा पोलीस दल-(२०५५ ०१६८) २८ व्यावसायिक सेवा “ या लेखाशिर्षाखालील त्या 


त्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र २०२१/प्र. क्र.१८७/पोल-२ 


३. उपरोक्त प्रयोजनाकरिता पोलीस महासंचालक यांना नियंत्रण अधिकारी व त्यांचे अधिनस्त 


अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन निर्णय, विधी व न्याय विभागाच्या अनौ. सं. क्र. 09/33/SPP/Confl/2022%/ A 


Branch , दि. १०.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने व संदर्भ क्र. १ व २ वरील शासन निर्णयानुसार 


प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१५२५४४२६२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VENKATESH BHAT = 
(heat भट) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अंड श्री.अक्षय शिंदे ,अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्‍्ता,मा.उच्च न्यायालय,मुंबई 
७. निवड नस्ती (पोळ-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


